सन 2023-28 मधील अर्थसंकल्पीत 


'तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 


शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का व्याज दराने अर्थसहाय्य 


(२४२५१५०१) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं ०४२३/ प्र.क्र.१२०/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मार्च,२०२४ 


वाचा :- 


१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर १४०६/ 


प्र.क्र.२४७/२-स, दिनांक १७/०५/२००६ 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रश्‍ा ५, 
दिनांक १०/०५/२०१६ 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३. 
४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं ०४२३/ 
दिनांक १२/०५/२०२३. 
. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं ०४२३/ 
दिनांक २०/०७/२०२३. 
६. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं ०४२३/ 
प्र.क्र.१२०/१८-स, दिनांक १०/१०/२०२३. 


(> 
ae 


७. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं ०४२३/ 
प्र.क्र.१२०/१८-स, दिनांक ०८/०१/२०२४. 

८. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पूरक १०२३/ 
प्र.क्र.२४४/१८-स, दिनांक २६/०२/२०२४. 

प्रस्तावना :- 


प्रक्र.१२०/१८-स, 


प्र.क्र.१२०/१८-स, 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील AAPM ६% 


व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला 


आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार बँका AAPA ७% व्याज दराने कर्ज 


पुरवठा करणार आहेत, त्या बँकांनी 0% ऐवजी शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा 


करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा 
आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये राज्यातील जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका व सन २०१३-१४ पासून 
शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या 


निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०४२३/ प्र.क्र.१२०/१८-स 


सन २०२३-२४ या चालू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी मंजूर करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ वर्षात शोतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का 
दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत (2824 १५०१) ३३-अर्थसहाय्य खाली रू.२४००.०० लाख 
अर्थसंकल्पीत निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी रु.२४०.०० लाख एवढ्या निधीचे वितरण 
वाचा क्र.४, रू. ४८०.०० लाख निधीचे वितरण वाचा क्र. ५ व रू. २४०.०० लाख निधीचे वितरण वाचा 
क्र. ६ आणि रू. ७२०.०० लाख निधीचे वितरण वाचा क्र. ७ येथील शासन निर्णयांन्वये करण्यात आले 
आहे. तसेच आता वित्त विभागाच्या मान्यतेने रू. ७२०.०० लाख (रू. सात कोटी वीस लाख) निधीचे 
वितरण करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
०४/०४/२०२२ व दिनांक १२/०४/२०२३ मधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता 
होत आहे. 

डैः वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत करताना 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे व 
त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त विभागाच्या 
उपरोक्त वाचा क्र.३ येथील शासन परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करावे. 


प. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी ४०००४-सहायक निबंधक 
(अर्थसंकल्प आणि नियोजन), सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा अहवाल व विकास 
मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 

६. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - २ मुख्यळेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७), सहकारी 
पत संस्थांना सहाय्य (०१) (१०) - शेतकऱयांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १% व्याज 
दराने अर्थसहाय्य. (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५१५०१) ३३ अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखाळीळ सन 
२०२३-२४ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
१०५/२०२४/व्यय-२, दि. ०६/०२/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०४२३/ प्र.क्र.१२०/१८-स 


८. 


सदरचा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१२११४५४८७००२ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 

RA H U L DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 

C H A N D RA ५ H E KH A R 2.5.4.20=2b92cb6c4f872b298eba5b276742f5d2e72d0421076aa9ed40b 
eedc51e27e130, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6D85E99C367 1CB5DA40A5218962B08B2FAEA34CA2FOB 

S H | N D E FC7731E9E07ECA33F6DA, cn=RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 
Date: 2024.03.12 11:55:04 +05'30' 


कार्यासन sear, ASRS शासन 


प्रत माहितीसाठी व आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 


१. 
. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. महालेखाकार, महाराष्ट्र- १, मुंबई. 

. महालेखाकार, महाराष्ट्र- 2, नागपूर. 

. समन्वयक, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 


मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. , मुंबई. 
८. कार्यकारी संचालक, सर्व सबंधित व्यापारी बँका.(सहकार आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत) 
९. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 


qo. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 


सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कोषागार अधिकारी, पुणे. 

निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


